नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी 
(राज्यस्तर योजनेसाठी निधी वितरीत 


करणेबाबत-शुद्धीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकिर्ण०६२३/प्र.क्र.५०/२-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०८१९/प्र.क्र.११/२-स, 
दि.२४.०७.२०२२. 


शासन शुद्धीपत्रक : 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडील कार्यक्रम खर्चाच्या 
योजनेअंतर्गत मंजूर निधीपैकी रु.५०.०० लाख (रु. पन्नास लाख फक्त) एवढा निधी राज्यात जुलै २०१९ ते 
ऑगस्ट २०१९ या कालावधीमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत बाधित झालेल्या जिल्हयातील 
बाधित श]ोतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करण्यासाठी सहाय्य (राज्यस्तर) (कार्यक्रम), (२४२५ ०१३३) 33 
अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाअंतर्गत वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
सदर शासन निर्णयामध्ये परीच्छेद ०१ मधील चौथ्या ओळीमध्ये सहाय्य (राज्यस्तर) (कार्यक्रम), 
(२४२५ ०१३३), ३३ अर्थसहाय्य याऐवजी सहाय्य (राज्यस्तर) (कार्यक्रम), (२४३५ ०१३३), ३३ अर्थसहाय्य असे 
वाचावे. 


2. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०९२५१२३६४४३९०२ असा आहे. सदर 
शासन शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUJATA MAYUR *: 
BHAVSAR 


(सुजाता भावसार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) महाळेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
३) महाळेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-२, मुंबई. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे. 
५) निवासी व लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे. 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 
७ विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण०६२३/प्र.क्र.५०/२-स 


८) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी. 

९) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१३/ व्यय-२), / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अवर सचिव (कार्यासन १७-स), सहकार, पणन Talat विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (कार्यासन २-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


